अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास 
शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/(प्र.क्र.१७/२३)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : १ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे क्र. F.No.Western/9- 
१०९६८८३०१०/२०२२/₹0५, दि. ०३.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/मान्यता-नाव बदल/२०२२/४८, दि.२०/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र. १ अन्वये अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
संदर्भाधिन पत्रान्वये विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून खालील “प्रपत्र-अ” मध्ये नमुद केल्यानुसार अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 


अ.क्र संस्थेचे जुने नाव संस्थेचे नवीन नाव 
शिंग MECHANISED INFANTRY | MECHANISED INFANTRY CENTRE 
REGIMENTAL CENTRE (MIRC) | AND SCHOOL (MIC&S) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/(प्र.क्र. १७/२३)तांशि-५ 


2. 


सदरची मान्यता शासनाने विहीत HIS नोंदणी शुल्क संस्थेने अदा HS नसल्यास सदर 


नोंदणी शुल्क संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे भरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०३१७४६०१५६०८ असा आहे. हा seat डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAGHUNATH 
KATKAR 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 


३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१., 
सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 


दिल्ली., 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, दुसरा 


मजला, इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर बिल्डिंग NITIE कॅम्पस, विहार लेक रोड, पवई, मुंबई., 


. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


